आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
मुलांसाठी व मुलींसाठी झासकीय 
वसतिगृह या योजनेंतर्गत बाब २१-साधन 
सामुग्री यासाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरीत 


करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २२२५ डी ७२५) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआशा-शावगृ-२०२१/निधी/प्र.क्र.१०५/ 
का.६(८)/४३४०, दि.२८.०७.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.बजेट-२०२२/प्र.क्र.9१/का-१२. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मुलांसाठी व मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह या योजनेखाली 
शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना डीबीटीचे लाभ देण्यात येतो. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या 
योजनेसाठी यापूर्वी ३५ टक्के मर्यादेत रु. २६२५.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
तथापि, या योजनेसाठी रु.३२००.०० लाख इतक्या निधी मागणीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यावर वित्त विभागाने ६९ टक्के मर्यादेत निधी वितरणास दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली मुलांसाठी व मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह या योजनेंतर्गत बाब क्र.२१-साधनसामुग्री 
खाली सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक तरतुदींतून ६९ टक्के मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध 
असलेला उर्वरीत रु.२५५०.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.ळाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ । यापूर्वी वितरीत सदर झा.नि. अन्वये 
मधील केलेला निधी वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेला निधी 
निधी 
१ २ 3 8 4 & 
मुलांसाठी व| २२२५डी २१, ७५००.०० २६२५.०० २५५०.०० 
मुलींसाठी शासकीय ७२५ साधनसामुग्री (34 %) (38 %) 
वसतिगृह 
एकूण ७५००.०० २६२५.०० २५५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.२५५०.०० लाख (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी पन्नास लाख waa) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) वितरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या Peart काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय कार्यालय प्रमुखाची 
राहील. 


४. सदर area निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८५६/व्यय-१४, दि.१०.१०.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१७१६००३७१७२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, aan 


KISANRAO 

PAWAR = 
(किरण कि. पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. जिल्हाधिकारी, ठाणे/ रायगड/ पालघर/ पुणे/ सातारा/ सांगळी/ कोल्हापूर/ नाशिक/ अहमदनगर/ 
जळगाव/ धुळे/ नंदूरबार/ औरंगाबाद/ नांदेड” अमरावती/ यवतमाळ/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर 
गडचिरोळी/ वाशिम/ हिंगोली/ नागपूर/ बुळढाणा/ अकोला/ वर्धा/. 

७. प्रकल्प अधिकारी, औरंगाबाद/ यवतमाळ/ पांढरकवडा/ पुसद/ अहेरी/ भामरागड/ गडचिरोली/ 
घोडेगाव/ कळवण/नाशिक/किनवट/तळोदा/नंदुरबार/देवरी/चिमूर/चंद्रपूर/डहाणू/जव्हार. 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

१०.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

११.कार्यासन क्र.१४, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (कार्या-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Aw A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


